धुप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याच्या योजनेसाठी 
मागणी क्र. बी-८, मुख्य लेखाशीर्ष २७११, 

पूर नियंत्रण (२७११०९३१) या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१२-१३ साठी निधीचे वितरण 


शासन निर्णयं 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन ०५१२/पुनबांधणी क्र. ११/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०१२. 


वाचा :- (१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/लेखा/ 
अर्थ-२/१८१, दिनांक १७.५.२०१२. 
(२) वित्तीय नियंत्रक-नि-मुख्यलेखाधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
ममेबो/मुकाअ/अर्थ-२/२३१, दिनांक २०.६.२०१२. 


शासन निर्णय :- धुप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याच्या योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी-८, लेखाशीर्ष क्र. २७११- 
पूर नियंत्रण, (०२)(१९०), सार्वजनिक उपक्रम व इतर उपक्रमांना सहाय, (००)(०२) सागरी धुपप्रतिबंधक 
बांधकामे (२७११०९३१), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१२-१३ मध्ये 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. ४९.६८ कोटी तरतुदीपैकी रु. ३४.९८ कोटी (रु. चौतीस कोटी 


अठयाण्णव लाख फक्त) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


2. वरीलप्रमाणे वितरीत तरतूद विवरणपत्रातील योजनांकरिता व उर्वरीत किंमतीच्या मर्यादेत 
व कॅश-फ्लो नुसार खर्च करण्याची दक्षता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी घ्यावी. 


2. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने, वित्त विभागाच्या अनो. 
संदर्भ क्र. २४८/१२/व्यय-८, दिनांक ११.७.२०१२ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


¥. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१२०९०६११२४३२०२०० असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ऱ्य 


,  (सतीशपावसकर) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट शासन 

प्रति, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतीसह) 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

निवडनस्ती(बंदरे-२) 


* शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन ०५१२/पुनबांधणी क्र. ११/बंदरे-२, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१२ सोबतचे विवरणपत्र 


उपलब्ध वरित रक्‍कम 
(रुपये 
धड G 


कार्टर रोड, वांद्रे मुं थे धुपप्रतिबंधक बं १०१.९९ ९६.४५ 44 
बांधणे (सा.क्र. १४ 


q ठे i ६६.३४ ६२.२५ 3. 
बांधणे) येथे धुपप्रतिबंधक 
: , मुंबई थे २५०.०० २२३.२३ २६.७७ 
(सा.क्र. १९८५ ते १५०० मीटर) 
i थे i ४२३५.६३ ९९.१९ 
बंधारा १००.७२ ७९.७५ २०.९७ 
५ते ५८० 


oR 


बंधारा बांधणे भाग-३ (सा.क्र. ३०० ते ५५० 


षि थ्‌ GONE ६०.डड 
धुपप्रतिबंधक बंधारा बांधणे भाग-२ (सा.क्र. ०/२२५ ते 
०/६६० मीटर) 


_ शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन ०५१२/पुनर्बांधणी क्र. ११/बंदरे-२, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१२ सोबतचे विवरणपत्र 


प्रशासकोय उपलब्ध । उर्वरित रक्‍कम 


, रायगड येथे समुद्र 
धुपप्रतिबंधक बंधारा बांधणे भाग-२ (सा.क्र. ०/६६० ते 


१/१३० माटर) 
४.७२ 


ता. मसाळा, जि. रायगड येथे समुद्र 
प्रतिबंधक बंधारा बांधणे 


ey 


TUR बंधारा बांधणे भाग- 


ATS) ता. राजापूर, जि. येथे समुद्र 
धुपप्रतिबंधक बंधारा बांधणे (सा.क्र. ० ते ११५२ मीटर) 


BRB 


_ शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन ०५१२/पुनबांधणी क्र. ११/बंदरे-२, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१२ सोबतचे विवरणपत्र 


(प (पज 
i कॉंडबाडी ता. राजापूर, जि. ८१.१५ ३६.२३ ४४.९२ 
रत्नागिरी. येथे समुद्र धुपप्रतिबंधक बंधारा बांधणे (सा.क्र. ० ft 6 
ते १६० मीटर) 
| | | | | 


भातकरवाडा पेठा र : १९४.२९ 
रंडी, ता. : धुपप्रतिबंधव ३७२.९२ 


२७५.०० 


a ३८३२ 


व्या सतीश पावसकर) : 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


